प्रधानमंत्री पीकविमा योजना जिल्हा समुह क्र.१२ 
(जिल्हा बीड ) मध्ये खरीप हंगाम २०२० व वरब्बी 
हंगाम २०२०-२१ पासुन तीन वर्षांकरीता राज्यात 


राबविणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र. ४०/११-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तारभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १७ जुलै, २०२०. 


वाचा :- 
) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-१६/प्र.क्र.२६/११ओ,दिनांक: २९.४.२०१६. 
) शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र. क्र. ०१/११-अे, दि. १२ जुले, २०१९ 
) शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र. क्र. ०१/११-अ, दि. of ऑगस्ट, २०१९ 

४) झासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र. क्र. ४०/११-अ, दि. २९ जून, २०२० 
) 
) 


A 


AN 


५) राज्यस्तरीय पिकविमा समन्वय समितीच्या दि. १५ जून, २०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


an 


एफटीएस. क्र. ३९४६८, दि.१४ जुले,२०२०. 


केंद्र शासनाच्या कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१२/१०/२०१६-क्रेडिट- Il, 


७) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या 


मंत्रीमंडळ उपसमितीची दि. १७ जुले, २०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्य शासनाचे संदर्भिय 
शासन निर्णय क्र. १ अन्वये राबविण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. ४ अन्वये जिल्हा समुह १२ (जिल्हा-बीड) 
वगळून राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 
२०२० व रब्बी २०२०-२१ हंगामा पासुन तीन वर्षाकरीता राबविण्यासंदर्भात मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. तसेच जिल्हा समुह क्र. १२ साठी भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत योजना राबविण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षासाठी 
खरीप व रब्बी हंगामाकरिता जिल्हा समुह क्र. १२ (जिल्हा बीड) वगळता अन्य जिल्हा समुहारिता 
लागू करण्यास शासन निर्णय दि. २९.६.२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजना 
जिल्हा समुह क्र. १२ (जिल्हा-बीड) साठी सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन 
वर्षाकरिता भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र. ४०/११-ओ 


2. 


बीड जिल्हयासाठी पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्‍कम,विमा हप्ता दर,विमा हप्ता अनुदान 


इ.बाबतचा तपशील सहपत्र -१ मध्ये नमूद केला आहे व बीड जिल्हयांमधील अधिसूचित महसूल 


मंडळ / तालुक्यांचा तप्ील सहपत्र -२ मध्ये नमूद केला आहे. 


डे. 


खरीप व रब्बी हंगाम सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षामध्ये सदरची 


योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनीकडून संबंधित जिल्हा समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 


8. 


समुह क्र. | जिल्हा विमाकंपनीचेनांवव पत्ता 


१२ बीड | भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड,मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक 
एक्वेंज टॉवर्स, 20 वामजळा, दलालस्ट्रिट, फोर्ट, 

मुंबई-४०००२३, टोल फ्री क्र. : १८००११६५१५ 

दूरध्वनी क्र.०२२- ६१७१०९१२ई-मेल - mhwbcis@aicofindia.com 


भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत पीक विमा योजना जिल्हा समुह क्र.१२ (जिल्हा बीड) मध्ये 


खालील अटीनुसार राबविण्यात येइल: 


षु. 


१. योजनेच्या तीनही वर्षांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के इतका असेल. 
२. भारतीय कृषि विमा कंपनी एका वर्षांमध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्‍के पर्यंत 


दायित्व Rapes. तथापि एका वर्षातील देय रक्‍कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्‍के पेक्षा 
जास्त असल्यास ११० टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्विकारेळ आणि जर देय नुकसान 
भरपाई एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर भारतीय कृषि विमा कंपनी विमा हप्ता 
रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवल उर्वरीत विमा हप्ता रक्‍कम 
राज्यशासनाला परत करेल. याअनुषंगाने करावयाची कार्यवाही खालील उदाहरणाव्दारे नमूद 
करण्यात येत आहे: 

परिस्थिती-१ जमा विमा हप्ता रक्‍कम १०० कोटी असेल व देय नुकसान भरपाई ११५ कोटी 
असल्यास भारतीय कृषिविमा कंपनी रुपये ११० कोटी नुकसान भरपाई अदा करेल व राज्य शासन 
रु.५ कोटी अदा करेल. 

परिस्थिती-२ जमा विमा हप्ता रक्‍कम १०० कोटी असेल व देय नुकसान भरपाई wy कोटी 
असल्यास भारतीय कृषिविमा कंपनी रुपये ७५ कोटी नुकसान भरपाई अदा करेल, रु. २० कोटी 
स्वत:कडे ठेवेल व रु. ५ कोटी राज्य शासनास परत करेल. 


३. इतर जिल्हयांमध्ये लागू असलेल्या सर्व जोखीम व तरतूदी बीड जिल्हयाकरीता लागू असतील. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या पुर्वी निर्गमीत करण्यात आलेल्या AR निर्णय क्र. 


प्रपिवियो-२०२० /प्र. क्र. ४०/११-अ, दि. २९ जून, २०२० मधील सर्व तरतुदी लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र. ४०/११-ओ 


a: भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या 
अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या हिस्सा पोटी देय होणारी रक्‍कम खालील लेखाशिर्षा खालील अर्थ 
संकल्पीय तरतुदीतुन भागविण्यात यावी. 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र.११३/२०२०/व्यय-१, दि.१६.७.२०२० अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यता तसेच मा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि १७ जुले, २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णय व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ळर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७१७१८४९२३३७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by BALASAHEB K RASKAR 
BALASA H E 2.5.4.20=aaa93f4d4e49359ddfdb4a9eb4176 
0ad6e2a7ad0b3115db, 
postalCode=4 

street= MANTRALAYA,MUMBAI 
ialNumber=2cf78d68ceeac33ca63cBa2f2 
b360ebf1c6ac77c6alad4c5bfb24951806af0 
AGRICULTURE DIARY AND FISHERTES 


8, 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
BALASAHEB K RASKAR 
Date: 2020.07.20 16:28:33 +05'30' 


(बा. कि. रासकर) 
सहपत्र: सहपत्र उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
७. ATs मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 
. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
९. मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
qo. प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ३२. 
११. सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१२. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग )कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
१३. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग ) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने ) 
१४. संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 


ही “8 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र. ४०/११-ओ 


१५. 
१६. 


आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० 
वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३. 

संचाळक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - 32. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी IGT ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

संचाळक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्राळय, मुंबई 

संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

संचालक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य 
सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, 

सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बंक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 
व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 
उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (923), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 
निवडनस्ती -११ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
सहपत्र -१अ 


विमा कंपनीचे नाव : भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. जिल्हा : बीड 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केद्र हिस्सा प्रति हे. राज्य हिस्सा प्रति हे 


विमा संरक्षित विमा हप्ता | विमाहप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
रक्‍कम (रु.) दर (टक्के) | रक्कम (रु) | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम अनुदान 
(रु.) रक्‍कम (रु.) 
a a 0: -_ |. ४ ee eee 


५९४२.५० २.० ५००.०० १०.८९ २७२१.२५ १०.८९ २७२१.२५ 


a ~ i on हर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२०-२१ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
सहपत्र -१ब 


विमा कंपनीचे नाव: भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. जिल्हा : बीड 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे. केद्र हिस्सा प्रति हे. 


im विमा संरक्षित विमा हप्ता । विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) दर (टक्के) | रक्कम (रु) | दर (टक्के) | रक्कम (रु) | दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम अनुदान 
‘ रक्‍कम (रु.) 

६ ८ ९ 


काळ डाळ लल आळा तत कोल कळत अमत ककत कव वड क क हान 


१६.२२ ६२०१.६० 


es 0: hk aa aes on 7 
=, i 4 64. aes ह 
‘ id ५... 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 
खरीप हंगाम : २०२०-२१ 
शासन निर्णय सहपत्र 


सहपत्र -२अ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित मंडळ/तालुक्यांची संख्या, खरीप हंगाम २०२० 
पिकनिहाय अधिसूचित मंडळांची संख्या 
अ.क्र जिल्हा 
Pes as 


एकूण २६ ६३ ५६ &3 ६३ | ae | ६३ ६३ ४३१ 


सहपत्र -२अ 
अधिसूचित तालुक्यांची संख्या, खरीप २०२० 
पिकनिहाय अधिसूचित तालुक्यांची संख्या 


एकूण पिकनिहाय अधिसूचित 
तालुक्यांची संख्या 


सहपत्र -२अ 


१ बीड १ पेडगाव +} ४ परळी १९ परळी +} 
२ राजूरी (बु) +} २० धर्मापूरी } 
३ मांजरसुंबा +} 
४ fesar erst +} २१ सिरसाळा नत 
५ AHR +} २२ नागापूर +} 
६ चौसाळा } २३ पिंपळगाव गाडे } 
२ अंबाजोगाई ७ अंबाजोगाई +} 4 धारुर २४ धारुर को 
८ लोखंडी सावरगाव +} २५ मोहखेड +} 
९ पाटोदा (त) } २६ तेलगाव } 
१० घाटनांदूर +} | एकूणअधिसचितमंडळ: | २६ 
११ बर्दापूर } 
3 केज १२ केज +} 
१३ युसुफ वडगाव +} 
१४ बनसारोळा } 
१५ होळ 


१६ हनुमंत पिंपरी +} 
१७ नांदुरघाट र. 


१८ विडा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 


पिक - बाजरी खरीप - २०२० 
अ.क्र. | जिल्हा/तालुका [अ.क्र मंडळ | [अ.क्र.] जिल्हा/तालुका | अ.क्र मंडळ 
१ बीड 
१ बीड १ बीड +} ५ गेवराई ३१ तलवडा +} 
२ पाली } ३२ Yael } 
३ नाळवंडी +} ३३ उमापूर 
४ पिंपळनेर +} 
५ TOA WOT } ३४ मादळमोही oa 
34 चकलांबा } 
६ पेडगाव +} 
७ राजूरी(न. } ६ माजलगाव ३६ माजलगाव +} 
३७ गंगामसला +} 
८ मांजरसुंबा ah ३८ कोटड्टी आडगाव +} 
९ लिंबा erat +} ३९ तालखेड } 
qo नेकनुर } 
४० निथ्रुड +} 
११ चौसाळा ४१ दिंद्रुड } 
२ पाटोदा १२ पाटोदा as ७ अंबाजोगाई ४२ अंबाजोगाई +} 
१३ दासखेड } ४३ लोखंडी सावरगाव +} 
४४ पाटोदा (म, } 
१४ INST et 
१५ अमळनेर } ४५ घाटनांदुर +} 
४६ बर्दापूर } 
3 शिरुरकासार १६ शिरुर 
१७ तितंरवणी ८ केज ४७ केज a 
१८ रायमोह ४८ युसूफ वडगाव +} 
४९ बनसारोळा +} 
४ आष्टी १९ आष्टी +} ५० होळ } 
२० टाकळरिंगी } 
५१ हनुमंत पिंपरी +} 
२१ कडा ५२ नांदूरघाट +} 
५३ विडा } 
२२ धामणगाव 
९ परळी ५४ परळी re: 
२३ दौला वडगाव +} ५५ धर्मापूरी ऱ्े 
२४ धानोरा } ५६ सिरसाळा +} 
५७ नागापूर +} 
24 पिंपळा ५८ पिंपळगाव गाडे } 
५ गेवराई २६ गेवराई +} qo धारुर ५९ धारुर +} 
२७ धोंडराई } go मोहखेड +} 
६१ तेलगाव } 
२८ जातेगाव 
२९ पाचेगाव ११ वडवणी ६२ कवडगाव +} 
३० सिरसदेवी ६३ वडवणी } 


[ एकूण अधिसुचित मंडळ :_] &3 | 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 


पिक - भूईमु खरीप - २०२० 
[अ.क्र.| जिल्हा/ amn.| to | अ.क्र. | जिल्हा/ [अ.क्र| to | 
१ बीड ५ माजलगाव ३३ निशथ्रुड +} 
१ बीड १ बीड +} ३४ दिंद्रुड } 
२ पाली ने 
३ नाळवंडी +} ६ अंबाजोगाई ३५ अंबाजोगाई +} 
४ पिंपळनेर +} ३६ लोखंडी सावरगाव = =+} 
५ TOA जवळा को ३७ पाटोदा (म.) } 
६ पेडगाव नो 
७ राजूरी(न.) } ३८ घाटनांदुर +} 
३९ बर्दापूर } 
मांजरसुंबा +} 
लिंबा गणेशा नो ७ केज ४० केज +} 
१० नेकनूर +} ४१ युसुफवडगाव +} 
११ चौसाळा ४२ बनसारोळा +} 
४३ होळ +} 
२ पाटोदा १२ पाटोदा नो ४४ हनुमंत पिंपरी +} 
१३ दासखेड +} ४५ नांदूरघाट +} 
१४ थेरला +} ४६ विडा } 
१५ अमळनेर } 
८ परळी ४७ परळी +} 
३ शिरुर कासार १६ शिरुर कासार +} ४८ धर्मापूरी } 
१७ तितंरवणी ने 
१८ रायमोह } ४९ सिरसाळा et 
५० नागापूर +} 
४ गेवराई १९ गेवराई +} ५१ पिंपळगाव गाढे } 
२० धोंडराई +} 
२१ जातेगाव +} ९ धारुर ५२ धारुर +} 
२२ पाचेगाव +} ५३ मोहखेड +} 
२३ सिरसदेवी } ५४ तेलगाव } 
२४ तलवाडा +} १० वडवणी ५५ कवडगाव +} 
२५ रेवकी +} ५६ वडवणी } 
२६ उमापूर +} 
२७ मादळमोही +} Se _ 
२८ चकलांबा } | एकण अधिसूचित मंडळ: _ | ५६ 
५ माजलगाव २९ माजलगाव a 
३० गंगामसला +} 


३१ किट्टी आडगाव 4h 
३२ तालखेड } 


२ 


पाटोदा 


आष्टी 


अंबाजोगाई 


परळी 


धारूर 


वडवणी 


०८ w “> Oo 


SG —& 


२३२ 


२३ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 


खरीप - २०२० 
मंडळ 


पाटोदा ८ बीड ३४ बीड 
दासखेड ३५ पाली 
थेरला ३६ नाळवंडी 
अमळनेर ३७ पिंपळनेर 
३८ म्हाळस जवळा 
आष्टी +} ३९ पेडगाव 
टाकळी शिंगी +} 
कडा } ४० TERT A) 
४१ लिंबा गणेठा 
धामणगाव +} 
दौला वडगाव +} ४२ चौसाळा 
धानोरा +} ४३ मांजरसुंबा 
पिंपळा } 
४४ नेकनुर 
अंबाजोगाई 
लाखंडी सावरगाव ९ माजलगाव ४५ माजलगाव 
पाटोदा (7) ४६ गंगामसला 
घाटनांदूर ४७ किटटी अडगाव 
बर्दापूर ४८ तालखेड 
४९ fags 
केज ५० नित्रुड 
यूसूफ वडगाव 
बनसारोळा १० गेवराई ५१ गेवराई 
होळ ५२ धोंडराई 
हनुमंत पिंपरी ५३ जातेगाव 
नांदूरघाट ५४ पाचेगाव 
विडा ५५ सिरसदेवी 
परळी ५६ तलवाडा 
धर्मापूरी ५७ रेवकी 
सिरसाळा ५८ उमापूर 
नागापूर ५९ मादळमोही 
पिंपळगाव गाढे ६० चकलंबा 
धारूर ११ शिरूरकासार ६१ शिरूरकासार 
६२ तितरवणी 
मोहखेड +} ६३ रायमोह 
तेलगांव } 
कवडगांव | एकुण अधिसुचित मंडळ: | ६३ 


वडवणी 


२ पाटोदा 


३  शिरुरकासार 


8 


4 


आष्टी 


गेवराई 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 


बीड 

पाली 
नाळवंडी 
पिंपळनेर 
म्हाळस जवळा 
पेडगांव 
राजूरी (न. 
मांजरसुंबा 
लिंबा गणेशा 
नेकनुर 
चौसाळा 
पाटोदा 
दासखेड 
थेरला 
अमळनेर 
शिरुरकासार 
तितंरवणी 
रायमोहा 


आष्टी 
टाकळशिंगी 


कडा 
धामणगांव 


दौळावडगांव 
धानोरा 


पिंपळा 
गेवराई 
धोंडराई 
जातेगांव 


पांचेगांव 
शिरसदेवी 


तलवाडा 
रेवकी 
चकलांबा 


+} ५ गेवराई ३४ 
+} 
+} ३५ 
+} 
+} ६ माजलगांव 3६ 
+ } 39 
} 
3¢ 
+} 
+} 38 
+} 
go 
४१ 
+} 
+} ७ अंबाजोगाई ४२ 
+} 
} ४३ 
४४ 
+} ४५ 
+} ४६ 
} 
८ केज ४७ 
+} BC 
} ४९ 
Yo 
५१ 
द्र 
43 
+} 
} ९ परळी 4B 
44 
५६ 
1] 
GC 
१० धारूर 4g 
६० 
६१ 
+} ११ वडवणी ६२ 
) &3 
+} 


+} [एकूण अधिसूचित मंडळ: | ६३ | 
} 


उमापूर 
मादळमोही 


माजलगांव 
गंगामसला 


किट्टी आडगांव 
तालखेड 


नित्रूड 
fegs 


अंबाजोगाई 


लोखंडी सावरगांव 


पाटोदा (म. 
घाटनांदुर 
बर्दापूर 


केज 
युसूफवडगांव 
बनसारोळा 


होळ 

हनुमंत पिंपरी 
नांदूरघाट 
विडा 


परळी 

धर्मापूरी 
शिरसाळा 
नागापूर 
पिंपळगांव गाढे 


धारूर 
तेलगाव 
मोहखेड 


वडवणी 
कवडगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 
पिक - उडीद य _ __ खरीप - २०२० 


मडळ 


१ बीड 
१ बीड १ राजूरी(न)) +} ४ अंबाजोगाई २३ अंबाजोगाई +} 
२ मांजरसुंबा +} २४ लोखंडी सावरगाव +} 
लिंबा गणेश } २५ पाटोदा (म.) } 
४ नेकनुर +} २६ घाटनांदुर +} 
५ चौसाळा } २७ बर्दापूर } 
६ बीड +} ५ केज २८ केज +} 
७ पाली +} २९ होळ न 
८ नाळवंडी +} ३० हनुमंत पिंपरी +} 
९ पिंपळनेर +} ३१ नांदुरघाट +} 
१० म्हाळस जवळा +} ३२ विडा } 
११ पेडगांव } 
३३ युसूफ वडगाव +} 
२ पाटोदा १२ पाटोदा +} ३४ बनसारोळा } 
१३ दासखेड } = - = 
| एकण अधिसूचित मंडळ: | 38 
१४ थेरला 
१५ अमळनेर 
३ आष्टी १६ आष्टी +} 
१७ टाकळसिंगी +} 
१८ कडा } 
१९ धामणगाव +} 
२० दौलावडगाव +} 
२१ धानोरा +} 


२२ पिंपळा } 


२ 


३ 


8 


4 


पाटोदा 


शिरुर कासार 


आष्टी 


गेवराई 


२५ 


३५ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 


बीड 

पाली 
नाळवंडी 
पिंपळनेर 
म्हाळस जवळा 
पेडगाव 
राजूरी (न.) 


मांजरसुंबा 
लिंबा गणेश 
नेकनुर 
चौसाळा 


पाटोदा 
दासखेड 


थेरळा 
अमळनेर 


शिरुर कासार 
तितंरवणी 


रायमोह 


आष्टी 
टाकळीशिंगी 


कडा 
धामणगाव 


दौळावडगाव 


धानोरा 
पिंपळा 


गेवराई 
धोंडराई 
जातेगाव 
पाचेगाव 
सिरसदेवी 


तलवडा 
रेवकी 
उमापूर 
मादळमोही 
चकलंबा 


जिल्हा/तालुका 


६ माजलगाव 
७ आंबेजोगाई 
८ केज 

९ परळी 

१० धारुर 

११ वडवणी 


BY 


षु 8 
44 


५६ 
1४] 
षु x 


48 
६० 
६१ 


६२ 
&3 


| एकूण अधिसूचित मंडळ: | 


माजलगाव 
गंगामसला 


किठट्टीअडगाव 
तालखेड 


नित्रुड 
fegs 
अंबाजोगाई 


लोखडी सावरगाव 
पाटोदा (म.) 


घाटनांदुर 
बर्दापूर 


केज 

युसूफ वडगाव 
बनसारोळा 
होळ 


हनुमंत पिंपरी 
नांदुरघाट 
विडा 

परळी 
धर्मापूरी 


शिरसाळा 
नागापूर 
पिंपळगाव गाडे 


धारुर 
मोहखेड 
तेलगाव 


कवडगाव 
वडवणी 


ह 


ी ी ी 
t t t 
SS KF: 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना 


पिक - कापूस खरीप - २०२० 
अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. मंडळ अ.क्र. | जिल्हा/तालुका |अ.क्र. मंडळ 
१ बीड 
१ बीड १ बीड ५ गेवराई ३४ मादळमोही 
२ पाली 
३५ चकलंबा 
३ नाळवंडी 
६ माजलगाव ३६ माजलगाव 
४ पिंपळनेर 
५ म्हाळस जवळा ३७ गंगामसला 
६ पेडगाव ३८ किट्टीअडगाव 
७ राजूरी(न. ३९ तालखेड 
८ मांजरसुंबा ४० नित्रुड 
९ लिंबागणेश 
४१ दिंद्रुड 
१० नेकनुर 
११ चौसाळा ७ आंबेजोगाई ४२ अंबाजोगाई 
२ पाटोदा १२ पाटोदा ४३ लोखंडी सावरगाव 
१३ दासखेड ४४ पाटोदा (म.) 
१४ थेरला 
१५ अमळनेर ४५ घाटनांदुर 
३ शिरुर कासार १६ शिरुर ४६ बर्दापूर 
१७ तितंरवणी 
८ केज ४७ केज 
१८ रायमोह 
४८ युसुफवडगाव 
४ आष्टी १९ आष्टी ४९ बनसारोळा 
२० टाकळरिंगी 
२१ कडा ५० होळ 
२२ धामणगाव ५१ हनुमंत पिंपरी 
२३ दौलावडगाव ५२ नांदुरघाट 
२४ धानोरा 
२५ पिंपळा ५३ विडा 
५ गेवराई २६ गेवराई ९ परळी ५४ परळी 
२७ धोंडराई प्५ धर्मापूरी 
२८ जातेगाव ५६ सिरसाळा 
२९ पाचेगाव ५७ नागापूर 
३० सिरसदेवी ५८ पिंपळगाव गाडे 
३१ तलवडा १० धारुर ५९ धारुर 
३२ रेवकी ६० मोहखेड 
६१ तेलगाव 
३३ उमापूर 
११ वडवणी ६२ कवडगाव 
६३ वडवणी 


|. एकूण अधिसूचित मंडळ: | ६३ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत तालुकास्तरीय अधिसूचना 


खरीप - २०२० 
अ.क्र. जिल्हा अ.क्र. अ.क्र. 
१ बीड १ माजलगाव ६ वडवणी 
२ शिरूरकासार ७ परळी 
३ बीड ८ पाटोदा 
४ गेवराई ९ आष्टी 
५ धारूर १० आंबेजोगाई 
११ केज 


[_____एकूण अधिसूचित तालुक: | a | 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत तालुकास्तरीय अधिसूचना 


पिक - कांदा खरीप - २०२० 
अ.क्र जिल्हा अ.क्र अ.क्र 
१ बीड १ बीड ६ वडवणी 
२ पाटोदा ७ अंबाजोगाई 
३ आष्टी ८ केज 
४ गेवराई ९ परळी वैजनाथ 
५ धारूर 


| एकूण अधिसूचित तालुके : | ९ ] a 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 


रबी हंगाम : २०२०-२१ 
शासन निर्णय सहपत्र 


सहपत्र 2g 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित मंडळांची संख्या, रबी २०२० -२१ 


हरभरा | उ. भात | उ. भुईमूग | रबी | एकूण 
कांदा 


२५२ 


तिक ieee ee 
५ ७ 1 


सहपत्र 2g 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित तालुक्यांची संख्या, रबी २०२० -२१ 


एकूण पिकनिहाय अधिसूचित 
तालुक्यांची संख्या 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०२० - २१ 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०२० -२१ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. | मंडळ | अ. जिल्हा/तालुका [a | मंडळ i 
१ बीड 
१ बीड १ बीड +} ५ गेवराई २८ जातेगाव +} 
२ पाली } २९ पाचेगाव +} 

३० सिरसादेवी +} 
नळवंडी +} ३१ तलवडा +} 
पिंपळनेर +} ३२ रेवकी ) 
म्हळस जवळा } 

३३ उमापूर +} 
पेडगाव +} ३४ मादळमोही +} 
राजूरी (बु.) } ३५ चकलंबा } 

८ मांजरसूंभा +} ६ माजलगाव ३६ माजलगाव +} 
९ fesar eter +} ३७ गंगामसला +} 
१० नेकनूर +} ३८ कोट्टी आडगाव +} 
११ चौसाळा } ३९ तालखेड } 
२ पाटोदा १२ पाटोदा ४० नित्रुड +} 
४१ fegs 
१३ दासखेड 
७ आंबेजोगाई ४२ आंबेजोगाई +} 
१४ अमळनेर ४३ लो. सावरगाव +} 
४४ Tele) } 
१५ येरळा 
४५ घाटनांदुर +} 
३ शिरुर कासार १६ शिरुड +} ४६ बर्दापूर 
१७ तितरवाणी +} 
१८ रायमोह } ८ केज ४७ केज +} 
४८ यूसूफवडगाव +} 
४ आष्टी १९ आष्टी ४९ बनसारोळा } 
20 टाकळसिंग ५० होळ 
२१ कडा ५१ ह. पिंपरी +} 
५२ नांदुरघाट +} 
२२ धामणगाव ५३ विडा } 
२३ दौलावडगाव ९ परळी ५४ परळी +} 
५५ धर्मापूर ) 
२४ धानोरा 
५६ सिरसाळा +} 
24 पिंपळा ५७ नागापूर +} 
५८ पिंपळगाव गाडे } 
५ गेवराई २६ गेवराई +} 
२७ धोंडराई } १० धारुर 4 धारुर +} 

६० मोहखेड +} 

६१ तेलगाव ) 

११ वडवणी ६२ कवडगाव +} 

६३ वडवणी 


एकूण अधिसुचित मंडळ : &3 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०२० - २१ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०२० - २१ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 
: "|| [त : a 
१ बीड 
१ बीड १ बीड +} ५ गेवराई ३३ उमापूर +} 
२ पाली } ३४ मादळमोही +} 
34 चकलांबा } 
नाळवंडी +} 
४ पिंपळनेर +} ६ माजलगाव ३६ माजलगाव +} 
५ म्हाळस जवळा } ३७ गंगामसला +} 
३८ कोट्टी आडगाव +} 
पेडगाव +} ३९ तालखेड } 
७ wT (न.) } 
४० नित्रुड +} 
८ मांजरसूंबा +} ४१ fegs 
९ लिंबा गणेड +} 
१० नेकनुर } ७ आंबेजोगाई ४२ आंबेजोगाई +} 
४३ लोखंडी सावरगाव +} 
११ चौसाळा ४४ पाटोडा (म.) +} 
४५ घाटनांदूर +} 
२ पातोडा १२ पाटोदा +} ४६ बर्दापूर } 
१३ दासखेड +} 
१४ अमळनेर +} ८ केज ४७ केज +} 
१५ थेरला } ४८ यूसूफवडगाव +} 
४९ बनसारोळा +} 
३ शिरुर कासार १६ शिरुर +} ५० होळ } 
१७ तितरवणी +} 
१८ रायमोह } ५१ ह. पिंपरी +} 
५२ नांदूरघाट +} 
४ आष्टी १९ आष्टी +} ५३ विडा } 
२० टाकळसिंग +} 
२१ कडा +} 
२२ धामणगाव +} ९ परळी वैजनाथ ५४ परळी +} 
२३ दौलावडगाव +} ५५ धर्मापूरी } 
२४ धानोरा +} 
२५ पिंपळा } ५६ सिरसाळा +} 
५७ नागापूर +} 
५ गेवराई २६ गेवराई +} ५८ पिंपळगाव गाडे } 
२७ धोंडराई +} 
२८ जातेगाव +} १० धारुर ५९ धारुर +} 
२९ पाचेगाव +} ६० तेलगाव +} 
30 सिरसादेवी +} ६१ मोहखेड } 
39 तलवडा +} 
३२ रेवकी } ११ वडवणी ६२ कवडगाव +} 
६३ वडवणी } 


एकूण अधिसुचित मंडळ : | &8 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०२० - २१ 
पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०२० - २१ 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 


४ आष्टी २२ धामणगाव 
२ पाली } 
२३ दौलावडगाव +} 
३ नळवंडी +} २४ धानोरा 
४ पिंपळनेर 
५ म्हळस जवळा } २५ पिंपळा 
६ पेडगाव +} ५ गेवराई २६ गेवराई +} 
७ राजूरी(न) } २७ धोंडराई 
८ मांजरसुंबा +} २८ जातेगाव +} 
९ लिंबा गणेडा +} २९ पाचेगाव +} 
१० नेकनुर } ३० सिरसादेवी } 
११ चौसाळा ३१ तलवडा +} 
३२ रेवकी } 
२ पाटोदा १२ पाटोदा +} 
१३ दासखेड +} ३३ उमापूर 
१४ अमळनेर +} 
१५ थेरला } ३४ मादळमोही +} 
३५ चकलांबा 
३ शिरुरकासार १६ शिरुरकासार +} 
१७ तितरवणी +} ६ माजलगाव ३६ माजलगाव +} 
१८ रायमोह } ३७ गंगामसला } 
४ आष्टी १९ आष्टी +} ३८ किट्टी आडगाव +} 
२० टाकळसिंग } ३९ तालखेड 
२१ कडा ४० नित्रुड 


४१ दिद्रुड 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०२० - २१ 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 

७ आंबेजोगाई ४२ आंबेजोगाई +} ९ परळी वैजनाथ ५४ परळी +} 
४३ लो. सावरगाव +} ५५ धर्मापूरी } 

४४ पाटोदा (म.) } 
५६ शिरसाळा +} 
४५ घाटनांदुर +} ५७ नागापूर +} 
४६ बर्दापूर } ५८ पिंपळगाव गाडे } 
८ केज ४७ केज +} १० धारुर ५९ धारुर +} 
४८ युसूफवडगाव +} ६० तेलगाव +} 
४९ बनसारोळा +} ६१ मोहखेड } 

५० होळ } 
११ वडवणी ६२ वडवणी +} 
५१ ह. पिंपरी +} ६३ masta } 

५२ नांदुरघाट 
५३ विडा } 


| एकूण अधिसुचित मंडळ : ६३ | 111] 


पिक - हरभरा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०२० - २१ 


रबी २०२० - २१ 


अ.क. w.| जिल्हा/तालुका | अ. क्र. 


१ 
१ 


2 


3 


4 


बीड 
बीड 


पाटोदा 


शिरुरकासार 


आष्टी 


गेवराई 


०८ wna -0 


२५ 


मंडळ 


बीड 

पाली 

नाळवंडी 
पिंपळनेर 
म्हाळस जावळा 


पेडगांव 
राजूरी (न.) 


मांजरसुंबा 
लिंबा गणेश 
नेकनुर 
चौसाळा 


पाटोदा 
दासखेड 
अमळनेर 
थेरला 


शिरुरकासार 


तितरवणी 


रायमोह 


आष्टी 
टाकळसिंग 
कडा 
धामणगांव 


दौलावडगाव 
धानोरा 


अ. क्र. जिल्हा/तालुका अ. क्र. 


५ गेवराई ३३ 


६ माजलगांव ३६ 


७ आंबेजोगाई ४२ 


४५ 


९ परळी वैजनाथ ५४ 


Yo 


मंडळ 


उमापूर 
मादळमोही 
चकलांबा 


माजलगांव 
गंगामसला 
किट्टी आडगाव 
तालखेड 


नित्रुड 
दिद्रुड 


अंबेजोगाई 
लो. सावरगांव 
पाटोदा म. 
घाटनांदूर 


बर्दापूर 

केज 

यसुफ वडगांव 
बनसारोळा 
होळ 


ह. पिंपरी 
नांदुरघाट 
विडा 


परळी 
धर्मापूर 


शिरसाळा 
नागापूर 
पिंपळगांव गाडे 


धारुर 
मोहखेड 
तेलगांव 


कवडगांव 
वडवणी 


= 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०२० - २१ 


तालुकास्तरीय अधिसूचना 
पिक - रबी कांदा रबी २०२० - २१ 
अ. जिल्हा अ. तालुका 
क्र. क्र. 
९ बीड १ पाटोदा 
२ माजलगांव 
३ अंबेजोगाई 
४ गेवराई 
५ परळी वैजनाथ 


एकूण अधिसुचित तालुके : rm 


